अधीक्षक अभियंता, चंद्रपूर पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, 
चंद्रपूर व त्यांच्या अधिनस्त विभागीय कार्यालयातील 
नियत अस्थायी व रूपांतरीत अस्थायी पदांना 
दि.०१/०३/२०२३ ते दि.३१/०८/२०२३ या 
कालावधीसाठी मुदतवाढ मिळणे बाबत..... 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय - मुवाढ -२०२३/(प्र.क्र. २८/२३)/लाक्षेवि (आस्था) 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२, 
दिनांक: - २९/०३/२०२३ 


संदर्भ: १. शासन निर्णय क्र.मुवाढ -२०२२/प्र.क्र.१२४/२२/लाक्षेवि आस्था, दि.२१/०९/२०२२. 
२. वित्त विभागाचे शासन निर्णय क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि. ०८/०२/२०२३. 
३. अधीक्षक अभियंता, चंद्रपूर पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, चंद्रपूर यांचे पत्र जा.क्र. ५९६/आ-१ 
/ मुदतवाढ सन २०२२-२३/२०२३, दि.१६/०२/ २०२३. 
प्रस्तावना - 
अधीक्षक अभियंता, चंद्रपूर पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, चंद्रपूर व त्याअंतर्गत चंद्रपूर पाटबंधारे विभाग, 
चंद्रपूर या विभागीय कार्यालयातील नियत अस्थायी व रुपांतरित अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना संदर्भ क्र.१ 
च्या शासन निर्णयान्वये दि.०१/०९/२०२२ ते दि.२८/०२/२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. अधीक्षक 
अभियंता, चंद्रपूर पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, चंद्रपूर यांनी त्यांच्या दि.१६/०२/२०२३ च्या पत्रान्वये त्यांचे 
मंडळांतर्गत असलेल्या विभागीय कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील ५२७ पदांना व रुपांतरीत 
अस्थायी आस्थापनेवरील १० पदांना दि.०१/०३/२०२३ ते दि.३१/०८/२०२३ पर्यंत मुदतवाढ मिळणेबाबत विनंती 
केलेली आहे. 
वित्त विभागाने संदर्भ क्र.२ येथील दि.०८/०२/२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये, 
सर्व प्रशासकीय विभागांना त्यांच्या आकृतीबंधात समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना तसेच, यापूर्वी आढावा 
मंजूर केल्यानंतर निर्माण करण्यात आलेल्या परंतु, ज्यांचा समावेश आकृतीबंधात करण्यात आलेला नाही, अशा 
अस्तित्वात असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना दि.०१/०३/२०२३ ते दि.३१/०८/२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे 
अधिकार देण्यात आले आहेत. 
संदर्भ क्र. ३ येथील प्रस्तावास अनुसरुन, अधीक्षक अभियंता, चंद्रपूर पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, चंद्रपूर 
व त्याअंतर्गत चंद्रपूर पाटबंधारे विभाग, चंद्रपूर या विभागीय कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील ५२७ 
पदांना व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील १० पदांना दि.०१/०३/२०२३ ते दि.३१/०८/२०२३ पर्यंत मुदतवाढ 
देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. याबाबत पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात आला आहे. 
शासन निर्णय - 
जलसंपदा विभागाच्या HRMS प्रणालीवर उपलब्ध माहिती विचारात घेऊन खालील तक्त्यामध्ये 
दर्शविल्याप्रमाणे अधीक्षक अभियंता, चंद्रपूर पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, चंद्रपूर यांचे मंडळ कार्यालय व मंडळांतर्गत 
त्यांच्या अधिपत्याखालील विभागीय कार्यालयातील कार्यालयनिहाय आकृतीबंधानुसार मंजूर आस्थापनेवरील 
नियत अस्थायी आस्थापनेवरील ५२७ पदांना व रूपांतरित अस्थायी आस्थापनेवरील १० पदांना संदर्भ क्र.२ 
येथील वित्त विभागाच्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार, 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS -२०२३/(प्र.क्र. २८/२३)/लाक्षेवि (आस्था) 


दि.०१/०३/२०२३ ते दि.३१/०८/२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यास खालील अटींच्या अधीन राहून मंजूरी देण्यात 
येत आहे. 


दि.१ .03.2023 ते 
दि.३१.०८.२०२३ साठी मुदतवाढ 
अ.क्र. कार्यालयाचे नाव | नियत अस्थायी । रुपांतरीत मुख्य लेखाशीर्ष व उपलेखाशीर्ष 
आस्थापना । अस्थायी 
आस्थापना 


हि २ 3 8 दु 

| अधीक्षक अभियंता, ३१ १ मागणी क्र.आय-५ 

चंद्रपूर पाटबंधारे | (विवरणपत्र-१) ४७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधारे 
प्रकल्प यावरील भांडवली खर्च, 
मंडळ,चंद्रपूर ८०, सर्वसाधारण, 

१९०, सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर 
उपक्रमातील गुंतवणुका, 

(०४ ) विविध पाटबंधारे विकास 
महामंडळाना भाग भांडवली 
अंशदान 

(०४) (०२) विदर्भ पाटबंधारे विकास 
महामंडळ भागभांडवली अंडादान, 
(अनिवार्य) 

३२, अंशदाने 

(४७०१ आय १७१) 

२  ।कार्यकारी ४९६ १० मागणी क्र. आय-३, 

अभियंता, चंद्रपूर | (विवरणपत्र-२) | (विवरणपत्र- | २७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधारे, 
पाटबंधारे विभाग, ३) ८०,सर्वसाधारण 

चंद्रपूर ००१, संचालन व प्रशासन 

(03) सामायिक आस्थापना- 
कार्यकारी 

(03) (०४) अधीक्षक अभियंता, चंद्रपूर 
पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, चंद्रपुर 
(अनिवार्य) (२७०१ ९३८८) 


मागणी क्र. आय-३, 

२७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधारे, 
८०, सर्वसाधारण 

(००१) संचालन व प्रशासन 
(०४) परिरक्षण आस्थापना 


पृष्ठ १६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुवाढ -२०२३/(प्र.क्र. २८/२३)/लाक्षेवि (आस्था) 


दि.१ .03.2023 ते 
दि.३१.०८.२०२३ साठी मुदतवाढ 
अ.क्र. कार्यालयाचे नाव | नियत अस्थायी । रुपांतरीत मुख्य लेखाशीर्ष व उपलेखाशीर्ष 
आस्थापना । अस्थायी 
आस्थापना 
(०४)(०३) अधीक्षक अभियंता, चंद्रपूर 
पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, चंद्रपूर 
(अनिवार्य ) (२७०१ १६८१) 
एकूण ५२७ | 9 ० 


अधीक्षक अभियंता, चंद्रपूर पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, चंद्रपूर व त्याअंतर्गत चंद्रपूर पाटबंधारे विभाग, 
चंद्रपूर या विभागीय कार्यालयातील आकृतीबंधानुसार ५२७ पदे नियत अस्थायी आस्थापनेवरील आहेत. आता या 
कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील ५२ ७ मंजूर पदांना ती सहा महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधीसाठी 
Rea नाही, तसेच ती पदे सुधारित आकृतीबंधानुसार मंजूर झालेल्या ४५२९७ पदांच्या मर्यादेत आहेत व 
रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील १० पदांना संबंधित कर्मचारी कार्यरत असेपर्यंत किंवा दि.३१/०८/२०२३ 
यापैकी जे अगोदर घडेल तो पर्यंत, या अटीच्या अधीन राहून दि.०१/०३/२०२३ ते दि.३१/०८/२०२३ पर्यंत 
मुदतवाढ देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 
१. उपरोक्त पदे विभागाने प्रस्तावित केलेल्या कालावधीत कार्यरत राहतील. 
२. ही पदे आकृतीबंधानुसार मंजूर असतील व सहा महिन्यापेक्षा जास्त कालावधीसाठी रिक्‍त नसतील, तसेच 
पदे व्यपगत झालेली नसतील. 
3. रुपांतरीत आस्थापनेवरील पदे, त्या पदावर कर्मचारी कार्यरत असेपर्यंत चाळू राहतील. 
४.जलसंपदा विभागाच्या HRMS प्रणालीवर उपलब्ध माहितीनुसार पदांची संख्या /पदामधील घट /पदामधील 
वाढ / सेवानिवृत्ती इ. माहिती अंतिम / अचूक आहे असे गृहित धरून पदांना मूदतवाढ देण्यात येत आहे. 
५. या सर्व पदांचा पुढील मुदतवाढीचा प्रस्ताव विहित प्रपत्रात प्रमाणपत्रासह विहित वेळेत सादर 
करण्यात यावा. 
हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क. 
दि.०८/०२/२०२३ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करुन करण्यात येत आहे. 
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्यांचा संकेताक २०२३०३३११३४१२९८५२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
PRADNYA SHY AM 1710. 
MESHRAM oe ag le 
(प्रज्ञा मेश्राम) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
सहपत्र:- परिशिष्ट.“ अ ” व विवरणपत्रे -१ते ३ 
प्रत: 
१. महाळेखापाल-१, (लेखा परीक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


पृष्ठ १६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS -२०२३/(प्र.क्र. २८/२३)/लाक्षेवि (आस्था) 


२. महालेखापाल-२, (लेखा परीक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, नागपुर, 

३. कार्यकारी संचालक, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर, 

४. मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, नागपूर 

५. अधीक्षक अभियंता, चंद्रपूर पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, चंद्रपूर, 

त्यांना कळविण्यात येते की, प्रस्तुत शासन निर्णयान्वये मंजूरी दिलेल्या अधिकारी/कर्मचारी 

यांच्या व्यतिरिक्त इतर अधिकारी/कर्मचारी यांची वेतन व देयके अदा केल्यास तसेच या शासन 
निर्णयान्वये दिलेल्या मंजूरीचा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्षरित्या चुकीचा अर्थ लावून अन्य अधिकारी/कर्मचारी यांची 
वेतन देयके अदा केल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी आहरण व संवितरण अधिका-यांवर राहील. 
त्याचप्रमाणे अस्थायी पदांना मुदतवाढ देत असताना, वित्त विभागाने वेळोवेळी निर्गमित केलल्या शासन 
निर्णयातील सूचना/अटींची पूर्तता होत असल्याबाबत खातरजमा करण्याबाबतची जबाबदारी आहरण व 
संवितरण अधिका-यांवर राहील. 

. कार्यकारी अभियंता, चंद्रपूर पाटबंधारे विभाग, चंद्रपूर, 

. वित्त विभाग, (व्यय-१२)/अर्थ-१९, मंत्रालय, मुंबई- 32, 

. कक्ष अधिकारी, जलसंपदा विभाग/आ (प्रशि)/अर्थ-१/२, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

. लाक्षेवि (आस्था) कार्यासन संग्रहार्थ. 


eon SG & 


पृष्ठ १६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुवाढ -२०२३/(प्र.क्र. २८/२३)/लाक्षेवि (आस्था) 


शासन निर्णय क्र.मुवाढ-२०२३/(प्र.क्र.२८/२३)/लाक्षेवि (आस्था), दि.२९/०३/२०२३ चे सहपत्र 
परिशिष्ट “अ” 
अधीक्षक अभियंता, चंद्रपूर पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, चंद्रपूर व मंडळाअंतर्गत चंद्रपूर पाटबंधारे विभाग, चंद्रपूर या 
विभागीय कार्यालयातील नियत व रूपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील पदे. 


दि. १.०३.२०२३ ते दि.३१.०८.२०२३ 
oy “कोत जयते aah we) aie याग मुख्य लेखाशीर्ष व उपलेखाशीर्ष 
क्र नाव नियत अस्थायी | रुपांतरीत अस्थायी 
आस्थापना आस्थापना 
q 2 3 8 4 
| अधीक्षक ३१ वि मागणी क्र.आय-५ 
अभियंता, (विवरणपत्र-१ ४७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधारे यावरील 
चंद्रपूर भांडवली खर्च, 
पाटबंधारे ८०, सर्वसाधारण, 
प्रकल्प १९०, सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर 
मंडळ,चंद्रपूर उपक्रमातील गुंतवणुका, 
(०४ ) विविध पाटबंधारे विकास महामंडळाना 
भाग भांडवली अंशदान 
(०४०२) विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ 
भागभांडवली अंशदान, (अनिवार्य) 
३२, अंशदाने (४७०१ आय १७१ 
2 | कार्यकारी ४९६ १० मागणी क्र. आय-३, 
अभियंता, (विवरणपत्र-२) (विवरणपत्र-३) २७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधारे, 
चंद्रपूर ८०,सर्वसाधारण 
पाटबंधारे ००१, संचालन व प्रशासन 
विभाग, (०३) सामायिक आस्थापना-कार्यकारी 
चंद्रपूर (०३) (०४) अधीक्षक अभियंता, चंद्रपूर पाटबंधारे 
प्रकल्प मंडळ, चंद्रपूर (अनिवार्य) (२७०१ ९३८८) 
मागणी क्र. आय-३, 
२७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधारे, 
८०, सर्वसाधारण 
(००१) संचालन व प्रशासन 
(०४) परिरक्षण आस्थापना 
(०४०३) अधीक्षक अभियंता, चंद्रपूर पाटबंधारे 
प्रकल्प मंडळ, चंद्रपूर (अनिवार्य ) 
(२७०१ १६८१) 
एकूण ५२७ | १०0_| ० 


PRADNYA SHYAM M 
MESHRAM toe 


(प्रज्ञा मेश्राम ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ १६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुवाढ -२०२३/(प्र.क्र. २८/२३)/लाक्षेवि (आस्था) 


विवरणपत्र-१ 
शासन निर्णय क्रमांक मुवाढ- २०२३/(प्र.क्र.२८/२३)/ लाक्षेवि(आस्था), दि.२९/०३/२०२३ चे सहपत्र 


अधीक्षक अभियंता, चंद्रपूर पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, चंद्रपूर 


नियत अस्थाई आस्थापनेवरील पदे 
अ.क्र कार्यालयाचे नाव पदनाम दि.१.०३.२०२३ ते ३१.०८.२०२३ 
या कालावधीत मुदतवाढ देण्यात 
आलेली अस्थायी पदे 

Pa २ ३ PB 
| चंद्रपूर पाटबंधारे । अधीक्षक अभियंता 1१ 
प्रकल्प सहा. अधीक्षक अभियंता 1 पत 

मंडळ, चंद्रपूर शाखा अभियंता ३ 

लेखा अधिकारी Po 

अधीक्षक Po 

प्रथम लिपीक Po 

प्रमुख आरेखक aS aa 

सहाय्यक आरेखक २ 

उच्चश्रेणी लघुलेखक 1 तै 

वरिष्ठ लिपिक ४ 

कनिष्ठ लिपिक ४ 

टंकलेखक ३ 

संगणक कार्यक्रम चालक Po 

प्रमुख दफ्तर कारकून 1 तै 

वरिष्ठ दफ्तर कारकून a se 

वाहनचालक a, 

नाईक Po 

शिपाई ३ 

चौकीदार Po 
एकूण ३१ 
PRADNYA अतीत 11.0 

MESHRAM NN soar 

(प्रज्ञा मेश्राम) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ १६ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS -२०२३/(प्र.क्र. २८/२३)/लाक्षेवि (आस्था) 


विवरणपत्र - २ 


शासन निर्णय क्रमांक मुवाढ-२०२३/प्र.क्र.२८/२३/ला(आस्था), दि.२९/०३/२०२३ रोजीचे सहपत्र 


अधीक्षक अभियंता, चंद्रपूर पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, चंद्रपूर यांचे अधिनस्त चंद्रपूर पाटबंधारे विभाग, चंद्रपूर 
या विभागीय कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदे 


अ.क्र. 


कार्यालयाचे नाव 


पदनाम 


दि.०१.०३.२०२३ ते दि. ३१.०८.२०२३ 
या कालावधीत मुदतवाढ देण्यात 
आलेली अस्थायी पदे 


३ 


| ee -___ 


चंद्रपूर पाटबंधारे विभाग, चंद्रपूर 


कार्यकारी अभियंता, चंद्रपूर 


पाटबंधारे विभाग, चंद्रपूर 
(विभागीय कार्यालय) 


कार्यकारी अभियंता 


उपकार्यकारी अभियंता 


a. अ./क. 
अ./सहा.अभि. श्रे -२ 


विभागीय लेखापाल 


प्रथम लिपीक 


वरीष्ठ लिपीक 


कनिष्ठ लिपीक 


टंकलेखक 


विभागीय भांडारपाल 


सहा.भांडारपाल 


आरेखक 


सहा आरेखक 


अनुरेखक 


वरीष्ठ दप्तर कारकुन 


दप्तर कारकुन 


शिपाई 


नाईक 


चौकीदार 


वाहन चालक 


एकुण 


पाटबंधारे उपविभाग चंद्रपूर 


उपविभागीय अधिकारी 


कनिष्ठ अभियंता 


वरीष्ठ लिपीक 


पृष्ठ १६ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS -२०२३/(प्र.क्र. २८/२३)/लाक्षेवि (आस्था) 


कनिष्ठ लिपीक 


टंकलेखक 


अनुरेखक 


दप्तर कारकुन 


शिपाई 


चौकीदार 


वाहन चालक 


ae) Oo A) A) -O -O A) 


एकुण 


-0 
AN 


सिचन शाखा, चंद्रपुर 


शाखा अधिकारी 


दप्तर कारकुन 


मोजणीदार 


कालवा निरीक्षक 


कालवे चौकीदार 


कालवे टपाली 


शिपाई 


संदेशक 


स्था.अभि.सहा. 


-0 -०|। oO}; oO; wl] A] CK} A] -0 


एकुण 


A 
A 


सिंचन शाखा, गडचांदुर 


शाखा अधिकारी 


दप्तर कारकुन 


मोजणीदार 


कालवा निरीक्षक 


कालवे चौकीदार 


कालवे टपाली 


शिपाई 


संदेशक 


स्था.अभि.सहा. 


-0 oO}; 0 oO} w os Cc} A] -0 


एकुण 


A 
A 


सिंचन शाखा, कोठारी 


शाखा अधिकारी 


दप्तर कारकुन 


मोजणीदार 


कालवा निरीक्षक 


कालवे चौकीदार 


कालवे टपाली 


-5। awl] A] cK ९) | 0 


पृष्ठ १६ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS -२०२३/(प्र.क्र. २८/२३)/लाक्षेवि (आस्था) 


शिपाई 


Wear 


स्था.अभि.सहा. 


एकुण 


२२ 


पाटबंधारे उपविभाग, मुल 


उपविभागीय अधिकारी 


कनिष्ठ अभियंता 


वरीष्ठ लिपीक 


कनिष्ठ लिपीक 


टंकलेखक 


अनुरेखक 


दप्तर कारकुन 


शिपाई 


चौकीदार 


वाहन चालक 


-9|। O|] “> | A] OO} -0|) * -O -O 


एकुण 


ae) 
AV 


२ 


3 


सिचन शाखा, मुल 


शाखा अधिकारी 


दप्तर कारकुन 


मोजणीदार 


कालवा निरीक्षक 


कालवे चौकीदार 


कालवे टपाली 


शिपाई 


संदेठाक 


स्था.अभि.सहा. 


-०| oO} oO} 0] “(७ (२ | 9८ | A] -0 | -८४ 


एकुण 


A 
A 


सिंचन शाखा, नलेश्वर 


शाखा अधिकारी 


दप्तर कारकुन 


मोजणीदार 


कालवा निरीक्षक 


कालवे चौकीदार 


कालवे टपाली 


शिपाई 


संदेशाक 


स्था.अभि.सहा. 


-0 -०| Oo} Of] wl] A] 9८ । 4 -5 


पृष्ठ १६ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS -२०२३/(प्र.क्र. २८/२३)/लाक्षेवि (आस्था) 


एकुण 


A 
A 


सिंचन शाखा, राजोली 


शाखा अधिकारी 


दप्तर कारकुन 


मोजणीदार 


कालवा निरीक्षक 


कालवे चौकीदार 


कालवे टपाली 


शिपाई 


संदेशक 


स्था.अभि.सहा. 


Oo} Oo} -5 Oo} w os Cc] A] -0 


एकुण 


A 
A 


पाटबंधारे उपविभाग वरोरा 


उपविभागीय अधिकारी 


कनिष्ठ अभियंता 


वरीष्ठ लिपीक 


कनिष्ठ लिपीक 


टंकलेखक 


अनुरेखक 


दप्तर कारकुन 


शिपाई 


चौकीदार 


वाहन चालक 


2» बि ७! A) A) -O -O A) -O -O -0 


एकुण 


-0 
noe) 


सिंचन शाखा, वरोरा 


शाखा अधिकारी 


दप्तर कारकुन 


मोजणीदार 


कालवा निरीक्षक 


कालवे चौकीदार 


कालवे टपाली 


शिपाई 


संदेशक 


स्था.अभि.सहा. 


oe -5 Oo} oO] ww os oC] A] -0 


एकुण 


A 
A 


सिचन शाखा, चारगाव 


शाखा अधिकारी 


-0 


पृष्ठ १६ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS -२०२३/(प्र.क्र. २८/२३)/लाक्षेवि (आस्था) 


दप्तर कारकुन 


मोजणीदार 


कालवा निरीक्षक 


कालवे चौकीदार 


कालवे टपाली 


शिपाई 


संदेशक 


स्था.अभि.सहा. 


me) ae) Oo -9। “(० ios 9८ A) 


एकुण 


A 
A 


सिचन शाखा, चिमुर 


शाखा अधिकारी 


दप्तर कारकुन 


मोजणीदार 


कालवा निरीक्षक 


कालवे चौकीदार 


कालवे टपाली 


शिपाई 


संदेशक 


स्था.अभि.सहा. 


-0 Oo} -0। -5 | wi] a Cc} “९>) -5 


एकुण 


A 
A 


पाटबंधारे उपविभाग सावली 


उपविभागीय अधिकारी 


कनिष्ठ अभियंता 


वरीष्ठ लिपीक 


कनिष्ठ लिपीक 


टंकलेखक 


अनुरेखक 


दप्तर कारकुन 


शिपाई 


चौकीदार 


वाहन चालक 


-0 -O A) A) -O -O A) -O -O -O 


एकुण 


ae) 
AN 


सिचन शाखा, सावली 


शाखा अधिकारी 


-O 


दप्तर कारकुन 


AD 


मोजणीदार 


०८ 


पृष्ठ १६ पैकी ११ 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS -२०२३/(प्र.क्र. २८/२३)/लाक्षेवि (आस्था) 


कालवा निरीक्षक 


कालवे चौकीदार 


कालवे टपाली 


शिपाई 


संदेशक 


स्था.अभि.सहा. 


~O -O -O -9 । AV io 


एकुण 


A 
A 


सिचन शाखा, पाथरी 


शाखा अधिकारी 


दप्तर कारकुन 


मोजणीदार 


कालवा निरीक्षक 


कालवे चौकीदार 


कालवे टपाली 


शिपाई 


Wea 


स्था.अभि.सहा. 


-०| O}] OO} O}] AW! A] CK] 4 ao 


एकुण 


A 
A 


सिंचन शाखा, बेबांळ 


शाखा अधिकारी 


दप्तर कारकुन 


मोजणीदार 


कालवा निरीक्षक 


कालवे चौकीदार 


कालवे टपाली 


शिपाई 


संदेशक 


स्था.अभि.सहा. 


-0 - |... -0०|। wl] (२ Cc} “९ -5 


एकुण 


A 
A 


सिचन शाखा, कापसी 


शाखा अधिकारी 


दप्तर कारकुन 


मोजणीदार 


कालवा निरीक्षक 


कालवे चौकीदार 


कालवे टपाली 


oO} w os Cc} A] -0 


पृष्ठ १६ पैकी १२ 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS -२०२३/(प्र.क्र. २८/२३)/लाक्षेवि (आस्था) 


शिपाई 


संदेशक 


स्था.अभि.सहा. 


एकुण 


पाटबंधारे उपविभाग 
सिंदेवाही 


उपविभागीय अधिकारी 


कनिष्ठ अभियंता 


वरीष्ठ लिपीक 


कनिष्ठ लिपीक 


टंकलेखक 


अनुरेखक 


दप्तर कारकुन 


शिपाई 


चौकीदार 


वाहन चालक 


एकुण 


सिंचन शाखा, सिदेंवाही 


शाखा अधिकारी 


दप्तर कारकुन 


मोजणीदार 


कालवा निरीक्षक 


कालवे चौकीदार 


कालवे टपाली 


शिपाई 


संदेशाक 


स्था.अभि.सहा. 


एकुण 


सिचन शाखा, नवरगाव 


शाखा अधिकारी 


दप्तर कारकुन 


मोजणीदार 


कालवा निरीक्षक 


कालवे चौकीदार 


कालवे टपाली 


शिपाई 


ae) -9 | AW] M| wW A) 


पृष्ठ १६ पैकी 93 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS -२०२३/(प्र.क्र. २८/२३)/लाक्षेवि (आस्था) 


संदेशाक 


-O 


स्था.अभि.सहा. 


-0 


एकुण 


—O 
io 


सिंचन शाखा, गोविंदपुर 


शाखा अधिकारी 


[७] 


दप्तर कारकुन 


मोजणीदार 


कालवा निरीक्षक 


कालवे चौकीदार 


कालवे टपाली 


शिपाई 


संदेशक 


स्था.अभि.सहा. 


-09. 20 OO} O}] wl GI wi] 4 


एकुण 


—O 
we) 


सिंचन शाखा, नागभिड 


शाखा अधिकारी 


दप्तर कारकुन 


मोजणीदार 


कालवा निरीक्षक 


कालवे चौकीदार 


कालवे टपाली 


शिपाई 


संदेडाक 


स्था.अभि.सहा. 


-०| O}] O}] O}] AV! (२ | CK] A] -0 


एकुण 


A 
A 


सिचन शाखा, Feast 


शाखा अधिकारी 


दप्तर कारकुन 


मोजणीदार 


कालवा निरीक्षक 


कालवे चौकीदार 


कालवे टपाली 


शिपाई 


Wes 


स्था.अभि.सहा. 


me) oe -5 Oo} w (२ | 9८ | A] -5 


एकुण 


A 
A 


पृष्ठ १६ पैकी १४ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुवाढ -२०२३/(प्र.क्र. २८/२३)/लाक्षेवि (आस्था) 


कार्यासन अधिकारी,महाराष्ट्र शासन 


ल.पो ला पाटबंधारे उपविभागीय अभियंता ae se 
उपविभाग वरोरा शाखा अभियंता ४ 
अनुरेखक a वीर) 
वरिष्ठ लिपीक a 2 
कनिष्ठ लिपीक २ 
लिपीक नि टंकलेखक शाक्य 
स्थापत्य अभियांत्रिकी ४ 
सहाय्यक 
वाहनचालक 1१ 
शिपाई २ 
चौकीदार Cl 
एकूण १८ 
एकूण (सर्व) ४९६ 
PRADNYA SHYAM ७५५५५७0000 
MESHRAM Date:2028,03.81 13.5122 +0530 रग 
(प्रज्ञा मेश्राम ) 


पृष्ठ १६ पैकी १५ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुवाढ -२०२३/(प्र.क्र. २८/२३)/लाक्षेवि (आस्था) 


विवरणपत्र-३ 


शासन निर्णय क्र.मुवाढ-२०२३/(प्र.क्र.२८/२३)/लाक्षेवि(आस्था), दि.२९/०३/२०२३ चे सहपत्र 
चंद्रपूर पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, चंद्रपूर व त्याअंतर्गत चंद्रपूर पाटबंधारे विभाग, चंद्रपूर या कार्यालयातील 
रुपांतरीत अस्थाई आस्थापनेवरील पदांना दि.०१/०३/२०२३ ते दि.३१/०२/२०२३ पर्यंत मुदतवाढ 


अ. । विभागाचे/उपविभागाचे/ पदनाम | पदसंख्या कर्मचायांचे- नाव सेवानिवृत्तीचा 
BH शाखेचे नाव दिनांक 
a २ ३ | ४ | ५ & 
१. चंद्रपूर पाटबंधारे विभाग, चंद्रपूर 
।१. | शाखा चंद्रपूर खानसामा | 9 रामचंद्र व्यंकटी सुरनार २८/०२/२०२४ 
मजूर १ केशव लटारी ळोनगाडगे । ३१/०१/२०२५ 
२ विठल नानाजी बेलखुडे ३१/०८/२०२४ 
३ दिलीप रघुजी बोरकर ३१/०१/२०२५ 
8 एन. आर. LATHE ३१/०७/२०२३ 
एकुण पदे ५ 
२. पाटबंधारे उपविभाग, वरोरा 
a शाखा वरोरा बिनतारी | 4 एस. सी. पोहनकर ३१/०३/०२३ 
यंत्र चालक 
एकुण पदे-अ १ 
fii, | शाखा चारगाव मजूर १ देवानंद धोडू चौधरी ३१/१०/२०२४ 
२ सुर्यभान आनंदराव चौधरी | ३०/०६/२०२६ 
एकुणपदे-ब २ 
एकुण Ue - अब ३ 
३. पाटबंधारे उपविभाग, सिंदेवाही 
।१. | शाखा मेंडकी चौकीदार |१ भाऊराव लहानु इरपाते ३१/१२/२०२३ 
एकुण पदे a | 
४. लभानसराड, पोथरा, लाल नाला पाटबंधारे उपविभाग वरोरा 
।१___ | सिंचन area कोरा सा.जोडारी | 4 शेख हमीर शेख हबीब ३१०/८/२०२३ 
एकुण [१ | 
एकुण चंद्रपूर पाटबंधारे विभाग, चंद्रपूर | ० 
(१--२--३--४) 
PRADNYA तावा... १... 
MESHRAM णी 
(प्रज्ञा मेश्राम) 


कार्यासन अधिकारी,महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ १६ पैकी १६ 


